Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६ , अंक ११ ] 


शनिवार , मार्च १४ , २०२० / फाल्गुन २४ , शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे १९ , किंमत : रुपये १८.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर 

विभागीय 


पुरवणी 


( भाग चार-ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


“ 


सदर 


भाग १- अ ( असा.) ( ना.वि.पु.) म.शा.रा., अ.क्र . ३७ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडून आदेश क्रमांक मनप-२००४/ प्र.क्र .३४/ का -६, दिनांक १७ सप्टेंबर, २००४ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९ ६५ ( १९ ६५ चा महा. ४० वा ) ( यापुढे 

उक्त अधिनियम ” म्हणून संबोधित केलेला) चे कलम १० पोटकलम ( १) खाली नागपूर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या 
अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे मोवाड नगर परिषद जितक्या प्रभागामध्ये विभागण्यात येईल त्या प्रभागाची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि 
ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे 
स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गीय स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा 
क्रमांक कक्ष - १२ -एमयुएन -१- कावि १९०-२०२० , दिनांक ४ मार्च, २०२० च्या आदेशाचा प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व 

औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ ( १ ९ ६५ चा महा. ४० वा ) च्या कलम १० , पोट- कलम ( १ ) च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त 
नगर परिषद क्षेत्रातील रहिवाशांना माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता . त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतींचा सर्वंकष विचार करून मी , रविंद्र 
ठाकरे , नागपूर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाच्या कलम १० पोट-कलम ( १) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त 
आदेश देत आहे. 


आदेश 


क्रमांक कक्ष- १२- एमयुएन -१- कावि -२१०-२०२०. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( १ ९ ६५ चा महा. ४० वा ) च्या कलम १० पोट - कलम 
( २) अन्वये आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन , नागपूर विभाग, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक एम.यु.एन-१९(३)-कावि -४४-२०२० , 
दिनांक ११ मार्च २०२० च्या आदेशान्वये त्यांनी मोवाड नगरपरिषदेच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या, अनुसूचित 
जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व 
नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरुन ) ठेवावयाच्या जागा निश्चीत केलेल्या आहेत . 
ना .- एक- अ -१ ( १८४४ ) . 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च १४ , २०२०/ फाल्गुन २४ , शके १ ९ ४१ 


१७ 


८ 


( १) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या . 
( २) अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा संख्या 

( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 
( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


१ 


२ 


५ 


- 


( ३ ) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गीय 

यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरून ) 
( ४) उपरोक्त (३ ) पैकी वरील क्रमांक ( २) ( अ) ( ब) व ( क) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती 

व नागरिकांचा मागासप्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील : 


०१ 


( अ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 


०१ 


( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


३ 


०४ 


( ५) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

[ अनुक्रमांक (३) समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा (४) समोरील नमूद केलेल्या जागा ] 
२. त्याअर्थी, आता, राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ -नप-२०१९-प्र.क्र . १२- का -६ , दिनांक १० फेब्रुवारी 
२०२० अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून व महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम १० , 
पोट - कलम ( २) अन्वये प्राप्त झालेल्या प्राधिकारांचा वापर करून मी , नागपूर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी , याद्वारे उक्त नगर परिषद क्षेत्र जितक्या भागात 
विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित 
जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गातील 
स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे. 

या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


३ . 


अनुसूची 


प्रभाग 


प्रभागाचे 


प्रभागाच्या सीमा 


क्रमांक 


नाव 


असल्यास 


प्रभागाची व्याप्ती 
( प्रभागातील 

थोडक्यात 
महत्त्वाची ठिकाणे/ 
परिसर/ नगरे इ . 


आरक्षणाचीस्थिती 
किती जागा कोणत्या प्रवर्गासाठी 
जसे ( अनु. जाती/ नागरीकांचा 
मागासवर्ग/ अनु. जमाती/ 
नागरिकांच्या मागासवर्गीय 
स्त्रियांसाठी धरून) 


नमूद करावीत 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ५ ) 


बजरंग वार्ड 


श्री संत जगनाडे 


नागरिकांचा मागासवर्ग 


प्रभाग क्र .१ 
लोकसंख्या 


महाराज नगर 


प्रवर्ग ( महिला) 


परिषद उद्यान . 


एकूण-५ ९ ५ 
अ.जा.- २६ 


नगर परिषद 


( ४ ) 
उत्तर : - नगर परिषद सीमा शेत सर्व्हे क्र . ६० ९ चे उत्तर 

पश्चिम धु-यापासून सर्व्हे क्र . ६११ , ६१२ व ६१४ चे 

उत्तर पूर्व कोप - या पर्यंत . 
पूर्व : नगर परिषद सीमेजवळील सर्व्हे क्र .६१४ चे उत्तर पूर्व 

कोप- यापासून दक्षिणेकडे सर्व्हे क्र .६१४,६१५, ६१६ , 
६१७ चे पश्चिम हद्दी पर्यंत व पुढे पूर्वे कडे सर्व्हे क्र . 
१३१७ चे ईशान्य कोप-याने श्रीकृष्ण क्षीरसागर यांच्या 
घराजवळील रस्त्याने दक्षिणेकडे श्री . महादेव यादव 
बेंडेचे घराजवळील मोवाङ- नरखेड राज्य महामार्गापर्यंत . 


अ.ज.- ३७ 


प्राथमिक शाळा 


क्र .२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च १४ , २०२०/ फाल्गुन २४ , शके १ ९ ४१ 


३ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


दक्षिण : - श्री . महादेव यादव बेंडेचे घराजवळील मोवाड - नरखेड 

राज्य महामार्गाने पश्चिमेकडे डॉ श्री . संजय सोलंकी 
यांचे घरापर्यंत . 


पश्चिम : -मोवाड नगर परिषद सीमेपासून शेत सर्व्हे क्र .६१० चे 

पश्चिम - उत्तर कोप-यापासून सरळ दक्षिणेकडे सर्वे क्रमांक 
६० ९ , ६१ ९ चे पश्चिम हद्दीने गोधनी पान्धन रस्त्याने 
सर्वेक्रमांक ६४५ च्या दक्षिण पश्चीम कोप - यापर्यंत व 
पुढे पूर्वेकडे सर्वे क्रमांक ६४५ च्या दक्षिण बाजूने 
श्रीमती कौसल्याबाई किसनलाल धारगे यांचे घरापर्यंत 
व पुढे न.प. रस्त्याने सरळ दक्षिणेकडे सरळ डॉ . श्री . 
संजय सोलंकी यांचे घरासमोरील मोवाड नरखेड राज्य 
मार्गापर्यंत . 


सर्वसाधारण 


प्रभाग क्र .२ राणी दुर्गावती शितला माता मंदिर उत्तर : - सर्वे क्रमांक ६६६ चे उत्तर हद्दीने पान्धण रस्त्याने 
लोकसंख्या वार्ड व न.प. जलकुंभ पुर्वेकडे सर्वेक्र .७१५ ला लागून असलेल्या सार्वजनिक 
एकूण-४८ ९ 

बांधकाम विभागाचे राज्य मार्गापर्यंत . 
अ.जा.- ३२ 

पूर्व नगर परिषद सीमा शेत सर्व्हे क्र . ७१५ ची पूर्व सीमा . 
अ.ज.- ४६ 

दक्षिण :-सर्वे क्र .७१५ जवळील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे 

रोडने पश्चिमेकडे श्रीमती आशाबाई मारोती बेलेचे 
घरापर्यंत . 


: 


प्रभाग क्र .३ 
लोकसंख्या 


पश्चिम : -श्रीमती आशाबाई मारोती बेलेचे घराजवळील राज्य 

मार्गापासून उत्तरेकडे रस्त्याने सरळ स . क्र . ६५९ 
आग्नेय कोप- यापर्यंत व पुढे पश्चिमेकडे सर्वे क्र . ६५ ९ 
चे दक्षिण हद्दीने नैऋत्य कोप -यापर्यंत व पुढे तेथून 

उत्तरेकडे सर्व्हे क्र .६६६ जवळील नगर परिषद सीमेपर्यंत 
महात्मा फुले संत श्री सावता मंदिर, उत्तर : - सर्व्हे क्र . ८०७ च्या लागून असलेल्या मोवाड नरखेड 
वार्ड जगदंबा माध्यमिक 

राज्य महामार्गाने पूर्वेकडे वार्ड क्रमांक २ च्या पूर्व 
विद्यालय , अंजुमन सीमेपर्यंत व पुढे सर्व्हे क्र . ७१८ च्या उत्तर पूर्वे 
शाळा 

कोप - यापर्यंत चोपण नाला . 
पूर्व नगर परिषद सीमा शेत सर्व्हे क्र . ७१८ च्या पूर्वेकडील 

चोपण नाल्याने दक्षिणेकडे सर्वे क्र . ८७८ च्या आग्नेय 
कोप- यापर्यंत . 


सर्वसाधारण 
( महिला ) 


एकूण-५३४ 


अ.जा.- ११६ 


अ.ज.- ०५ 


दक्षिण :-सर्वे क्र . ८७८ च्या आग्नेय कोप-यापासून पश्चिमेकडे 

८८०,८७७,८८१,८७३,८७२,८७१,८७०,८५९ ,८६८ , 


८६७,८६५,८६२,८६०,८५८,८४७,८३८,८३५,८३४ 
च्या दक्षिण हद्दीने सौ मंजाबाई सेबेकर यांचे घरापर्यंत 


पश्चिम : -मोवाङ- नरखेड राज्यमार्गापासून दक्षिणेकडे सर्व्हे क्रमांक 

८०७,७८,७ ९,१३२६,८३२ चे पश्चिम बाजूने सार्वजनिक 
संडास जवळील न.प. रोडने सावित्रीबाई बागडे यांचे 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च १४ , २०२०/ फाल्गुन २४ , शके १ ९ ४१ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


घरापर्यंत नंतर दक्षिणेकडे न.प. रोडने श्री आनंद कनिरे 
चे घरापर्यंत व पुढे श्री विठ्ठल राघोबा जैन चे घरापर्यंत 
व दक्षिणेकडे सौ . मंजाबाई सेबेकर यांचे घरापर्यंत . 


सावित्रीबाई 


उत्तर : - वार्ड क्रमांक ५ च्या सीमेलगत 


महात्मा फुले 
पतसंस्था 


प्रभाग क्र .४ 
लोकसंख्या 
एकूण -५ ९ २ 
अ.जा.- ५१ 


सर्वसाधारण 
( महिला ) 


फुले वार्ड 


पूर्व 


: 


श्री रघुनाथ बडधरे यांच्या घराजवळील पूर्वेस असणा- या 
न.प. रस्त्याने दक्षिणेकडे श्री . कांडलकर यांच्या 
घरापर्यंत . 


अ.ज.- ०५ 


दक्षिण :-श्री. कांडलकर यांच्या घरापासून पश्चिमेकडे श्री किसना 

वाडबुद्धे यांच्या घरापर्यंत . 


पश्चिम :-श्री. किसना वाडबुद्वे यांच्या घरापासून उत्तरेकडे न.प. 

रस्त्याने श्री देवघरे यांच्या घरापर्यंत पुढे पूर्वेकडे महात्मा 
फुले पतसंस्थेच्या समोरील न.प. रस्त्या {त व पुढे 
उत्तरेकडे न.प. रस्त्याने वार्ड क्र .५ च्या हद्दीपर्यंत . 


प्रभाग क्र .५ 
लोकसंख्या 


नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्ग 

( महिला ) 


: 


एकूण-५०८ 
अ.जा.- ११९ 


अ.ज.- ३२ 


आंबेडकर वार्ड रमाई न.प. उद्यान , उत्तर : - वार्ड क्र . १ व २ ची दक्षिण सीमा . 
लोकशाहीर अण्णा 

पूर्व वार्ड क्र .३ च्या पश्चिम हद्दीने सार्वजनिक शौचालय 
भाऊ साठे सभागृह , 

पर्यंत व पुढे पश्चिमेकडे न.प. रस्त्यापर्यंत व पुढे 
बाजार परिसर , न.प. 

उत्तरेकडे न.प. रस्त्याने श्री . खडसे यांचे घरापर्यंत 
कार्यालय . 

नंतर वार्ड क्र . ४ ची पश्चिम बाजू शेवटपर्यंत . 
दक्षिण : -नगर परिषद दुकान संकुल क्र . ए १ व बि १ च्या 

दक्षिणेकडील न.प. रस्ता . 
पश्चिम : -दुकान संकुल सी १ च्या पश्चिमेकडील रस्त्याने उत्तरेकडे 

न.प. रस्त्याने सरळ न.प. कार्यालय उद्यान जवळील 
मोवाड - नरखेड रस्त्यापर्यंत . 


प्रभाग क्र .६ 
लोकसंख्या 


सुभाषचंद्र 
वार्ड 


नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्ग 


एकूण-४९ ८ 


छत्रपती शिवाजी उत्तर : वार्ड क्रमांक ५ , ४ ची दक्षिण सीमेने न.प. खुली 
महाराज क्रीडांगण, जागेपर्यंत . 
श्री विठ्ठल मंदिर , 

पूर्व न.प. खुल्या जागेपासून न.प. रस्त्याने दक्षिणेकडे श्री 
श्री राम मंदिर 

उकंडराव कनिरे यांचे घरापर्यंत व पुढे पूर्वेकडे सर्वे 
क्र . ९ २६ च्या पश्चिम हद्दिने दक्षिणेकडे वार्ड क्र . १७ 
सीमेलगत श्री नारायण धान्दोडे यांच्या घरापर्यंत . 


अ.जा.- ०३ 


अ.ज.- २० 


दक्षिण 


: 


श्री . नारायण धान्दोडे यांच्या घरापासून श्री तुळशीराम 
वालूरकर यांचे घराचे पश्चिम दक्षिण कोप -यापर्यंत पुढे 
उत्तरेकडे न.प. रस्त्याने श्री अर्जुन ढेपले यांचे घरापर्यंत 
व पुढे पश्चिमेकडे न.प. रस्त्याने मिनी स्टेडियम च्या 
नैऋत्य कोप - यापर्यंत . 


पश्चिम :- मिनी स्टेडियम च्या नैऋत्य कोप-यापासून न.प. रस्त्याने 

श्री विठ्ठल मंदिर समोरील वार्ड क्र . ५ चे पश्चिम 
सीमेपर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च १४ , २०२०/ फाल्गुन २४ , शके १ ९ ४१ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


राजेंद्र वार्ड 


माँ जिजाऊ न.प. 


उत्तर : 


वार्ड क्र .६ ची अंशतः दक्षिण सीमा 


अनुसूचित जमाती 


प्रभाग क्र .७ 
लोकसंख्या 


उद्यान 


पूर्व 


श्री हेमराज हेडाऊ यांचे घर पासून दक्षिणेकडे न.प. 
रस्त्याने श्री . उकंडराव बालपांडे यांचे घरापर्यंत . 


एकूण -५१२ 


अ.जा.- ०२ 


अ.ज.- ७ ९ 


दक्षिण :-श्री. उकंडराव बालपांडे यांचे घरापासून पश्चिमेकडे 

न.प. रस्त्याने श्रीमती मरियमबि शेख यांचे घरापर्यंत . 
पश्चिम :- श्रीमती मरियमबि शेख यांचे घरापासून उत्तरेकडे 

न.प. रस्त्याने श्रीमती बात्तासाबाई चौबे यांचे घरापर्यंत . 
न.प.प्रा. शाळा क्र .१, उत्तर :- श्री . अरुण देवते यांचे घरापासून पूर्वेकडे न.प. रस्त्याने 
न.प. व्यायामशाळा 

वार्ड क्र .७ च्या पश्चिम सीमेपर्यंत . 


आझाद वार्ड 


प्रभाग क्र .८ 
लोकसंख्या 


अनुसूचित जमाती 

( महिला ) 


: 


एकूण-४७० 
अ.जा.- १ ९ 


अ.ज.- ५७ 


पूर्व वार्ड क्र .७ ची पश्चिम सीमा . 
दक्षिण : -श्री. संजय गुरू 

यांच्या घरापासून 

पश्चिमेकडे श्री कमर 
अली शेख यांचे घरापासून उत्तरेकडे रामू पाटणकर 
यांचे घरापर्यंत व पूढे पश्चिमेकडे न.प. रस्त्याने 
अल्पसंख्यांक हॉल पर्यंत व तेथून दक्षिणेकडे श्री . ज्ञानेश्वर 
अकर्ते यांचे घरासमोरील रस्त्यापर्यंत व पुढे पश्चिमेकडे 
न.प. रस्त्याने जलालखेडा रस्त्यावरील श्रीमती पुसदकर 
यांचे घरापर्यंत . 


पश्चिम :-श्रीमती पुसदकर यांचे घरापासून 

उत्तरेकडे श्रीमती 
निलोफर अंजूम अंसार यांचे भुखंडाचे उत्तर पुर्व 
कोप -यापर्यंत व पुढे पुर्वेकडे श्रीमती रशिदाबी गुलाम 
नबी यांचे घराचे उत्तर पश्चिम कोप -यापर्यंत व पुढे पुर्वे 
कडे न.प. रस्त्याने श्री . रफिक शेख यांचे घरापर्यंत व 
पुढे उत्तरेकडे श्री रमेश देवते यांचे घरापर्यंत . 
श्री . मारोतराव चव्हाण यांचे घराचे वायव्य कोप- यापासून 

पुर्वेकडे न.प. रस्त्याने श्री . वाघे यांचे घरांपर्यंत . 
पूर्व वार्ड क्र .६ ची पश्चिम सीमा . 
दक्षिण : -श्री. सातपुते यांचे घरापासून पश्चिमेकडे न.प. रस्त्याने 

श्रीमती धर्मे यांचे घरापर्यंत . 


उत्तर : 


प्रभाग क्र.९ 
लोकसंख्या 


श्रीकृष्ण वार्ड राधाकृष्ण न.प. 

उद्यान , बँक ऑफ 
इंडिया . 


सर्वसाधारण 
( महिला) 


एकूण-५७० 


अ.जा.- १० 


अ.ज.- १५ 


पश्चिम :-श्रीमती धर्मे यांचे घरापासून उत्तरेकडे न.प. रस्त्याने 

श्री . मारोतराव चव्हाण यांचे घरापर्यंत . 


सर्वसाधारण 


: 


प्रभाग क्र .१० भगतसिंग वार्ड ग.भ.न.प. हायस्कूल , उत्तर : सर्वे क्र . ६४५ ची दक्षिण बाजू 
लोकसंख्या 

लोकमान्य टिळक 

पूर्व सर्वेक्र . ६३९ च्या ईशान्य कोप- यापासून दक्षिणेकडे 
एकूण- ४१८ वाचनालय , बस 

पोलिस चौकीच्या पश्चिम हद्दीने दक्षिणेकडे नरखेड 
अ.जा.- ०० 

स्थानक , अग्निशमन 

मोवाड राज्य महामार्ग ओलांडून न.प. रस्त्याने 
अ.ज.- ० ९ केंद्र , प्राथमिक 

ऑडिटोरिअम हॉल च्या आग्नेय कोप -यापर्यंत . 
आरोग्य केंद्र, नगर 
परिषद पाणी दक्षिण :-ऑडिटोरिअम हॉल च्या आग्नेय कोप-यापासून पश्चिमेकडे 

न.प. रस्त्याने श्री. दिवाण यांचे घरापर्यंत व पुढे उत्तरेकडे 
ना .- एक- अ -२ ( १८४४ ) . 


पुरवठा केंद्र . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च १४ , २०२०/ फाल्गुन २४ , शके १ ९ ४१ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


श्री . राजेश कुलवाल यांचे घरापर्यंत व पुढे पश्चिमेकडे 
न.प. रस्त्याने बसस्थानाकापर्यंत. 


पश्चिम :- बसस्थानकापासून पुढे उत्तरेकडे पांढुर्णा टि पॉईंटपर्यंत 

व पुढे पश्चिमेंकडे गोंधणी पांधन रस्त्यापर्यंत व पुढे 
उत्तरेकडे गोधणी रस्त्याने सर्वे क्र . ६४५ च्या दक्षिण 
बाजूपर्यंत . 


उत्तर : 


सर्वसाधारण 


प्रभाग क्र .११ महात्मा गांधी दादाजी धुनिवाले 
लोकसंख्या वार्ड 

आश्रम 
एकूण-५ ९ २ 


श्री . खसारे यांचे दुकान संकुलापासून पुर्वेकडे न.प. 
रस्त्याने श्री . कोहाळ यांचे नविन दुकानापर्यंत . 


पूर्व : 


: 


अ.जा. - २४ 


श्री . कोहाळ यांचे नविन 

दुकानापासून 

दक्षिणेकडे 
श्री . इक्बाल दिवाण यांचे घरापर्यंत . 


अ.ज.- ४२ 


दक्षिण : -श्री . इक्बाल दिवाण यांचे घरापासून पश्चिमेकडे 

श्री . पंकज बनाईत यांचे घरापर्यंत व पुढे उत्तरेकडे 
श्री . शेवंताबाई घोरसे यांचे 

घरापासून 

पश्चिमेकडे न.प. 
रस्त्याने श्री . मारोती मोहकर यांचे घरासमोरील खाली 
प्लॉट पर्यंत व पुढे दक्षिणेकडे न.प. रस्त्याने 
श्री . बाबूराव दुहिजोड यांचे घरापर्यंत व पुढे पश्चिमेकडे 
श्री . मनोहर बनाईत यांचा प्लॉट . 


पश्चिम :-श्री. मनोहर बनाईत यांचा प्लॉटपासून उत्तरेकडे 

जलालखेडा मोवाड महामार्गाने श्री . खसारे यांचे दुकान 
संकुलापर्यंत . 


उत्तर : 


सर्वसाधारण 


प्रभाग क्र .१२ राणी लक्ष्मीबाई हनुमान मंदिर 
लोकसंख्या वार्ड 


एकूण-५१२ 


श्री . राजेश लोखंडेयाचें घरापासून पुर्वेकडे श्री . एकनाथ 
सोनकुसळे यांचे घरापर्यंत व पुढे उत्तरेकडे श्री . मारोती 
मोहकर यांचे घरापर्यंत व पुढे पुर्वेकडे श्री . दादाजी 
धुनिवाले आश्रमापर्यंत . 
श्री . दादाजी धुनिवाले आश्रमापासून दक्षिणेकडे न.प. 
रस्त्याने श्री . भागवत काजणे यांचे घरापर्यंत . 


अ.जा. - ४० 


अ.ज.- २४ 


पूर्व 


. 


दक्षिण :-श्री. भागवत काजणे यांचे घरापासून पश्चिमेकडे श्री . 

कदिर शेख यांचे घरापर्यंत व पुढे दक्षिणेकडे श्री . 
सोनकुसळे यांचे घरापर्यंत व पुढे पश्चिमेकडे श्रीमती 
कुसुमताई नंदनवार यांचे घराजवळ जलालखेडा मोवाड 
राज्य महामार्गापर्यंत . 


पश्चिम :-श्रीमती कुसुमताई नंदनवार यांचे घरापासून उत्तरेकडे 

जलालखेडा मोवाड राज्य महामार्गाने श्री . राजेश लोखंडे 
यांचे घरापर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च १४ , २०२०/ फाल्गुन २४ , शके १ ९ ४१ 


७ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


उत्तर : 


प्रभाग क्र .१३ चंडिका 
एकूण-५५४ वार्ड 
अ.जा.- १६ 


हुतात्मा स्मारक , 
चंडिका माता मंदिर 


अ.ज.- ४६ 


उत्तर : 


प्रभाग क्र .१४ इंदिरा वार्ड 
लोकसंख्या 


इंदिरा नगर 
परिसर 


एकूण- ५०७ 
अ.जा.- ६५ 


सर्वे क्र . १३२५ ची उत्तर च्या उत्तर पश्चिम नागरिकांचा मागासवर्ग 
कोप-यापासून सरळ पूर्वेने शेत सर्वे क्र . ६०७ व कोलार 

प्रवर्ग 
नदीपर्यंत . 
पूर्व न.प. हद्दितील कोलार नदीने वार्ड क्र . १० च्या उत्तर 

सीमेपर्यंत व पुढे दक्षिणेकडे गोधणी पांधन रस्त्याने 
नरखेड मोवाड राज्य महामार्गापर्यंत व पुढे पुर्वेकडे 
पांढुर्णा टि पॉइंटपर्यंत व पुढे दक्षिणेकडे मोवाड 
जलालखेडा राज्य महामार्गाने मस्जिद अल कदिर पर्यंत 
व पुढे पश्चिमेकडे सर्वे क्र . १२४६ पर्यंत व पुढे सर्वे 
क्र . १२४६ व १२५६ च्या पुर्व बाजूने दक्षिणेकडे 

स्मशानभुमीकडे जाणा- या रस्त्यापर्यंत . 
दक्षिण :- सर्वे क्र . १२५६ च्या पुर्व दक्षिण कोप-यापासून स्मशानभुमी 

कडे जाणा- या काँक्रीट रस्त्याने वर्धा नदीच्या पुर्व 

काठापर्यंत . 
पश्चिम :- वर्धा कोलार संगमापासुन वर्धा नदीच्या पुर्व काठाने 

उत्तरेकडे सर्वे क्र . ५० च्या नैऋय कोप -यापर्यंत व पुढे 
नाल्याने उत्तरेकडे सर्वे क्र . ८४ च्या उत्तर बाजू 
पर्यंत . 
वर्धा कोलार संगमाजवळील शेत सर्वे क्र . १२८४ च्या अनुसूचित जाती ( महिला) 
वायव्य कोप -यापासून पुर्वेकडे स्मशानभुमी रस्त्याने सर्वे 
क्रमांक १३०७ च्या नैऋत्य कोप-यापर्यंत व पुढे उत्तरेकडे 
श्री . बाबुराव टिक्कस यांचे घरापर्यंत व पुढे पुर्वेस 
न.प. रस्त्याने मोवाड जलालखेडा राज्य महामार्ग ओलांडुन 

पुर्वेकडे श्री . चंद्रशेखर नंदनवार यांचे घरापर्यंत . 
पूर्व श्री . चंद्रशेखर नंदनवार यांचे घरापासून दक्षिणेकडे 

न.प. रस्त्याने श्री . रफिक शेख यांचे घरापर्यंत व पुढे 
पश्चिमेकडे श्री . वालुलकर यांचे घरापर्यंत व पुढे 
दक्षिणेकडे श्री . दिवाण यांचे घरापर्यंत प पुढे पश्चिमेकडे 
अलोने यांचे घरासमोरील जलालखेडा मोवाड रस्त्यापर्यंत 
व पुढे जलालखेडा मोवाड रस्त्याने दक्षिणेकडे सर्वे 

क्रमांक १२७३ च्या आग्नेय कोप - यापर्यंत . 
दक्षिण :- सर्वे क्रमांक १२७३ च्या आग्नेय कोप - यापासून पुसला 

रस्त्याने १२८७ पर्यंत व पुढे दक्षिणेकडे रेल्वे मार्ग 
ओलांडून शेत सर्वेक्रमांक १२८९ च्या दक्षिण धु-याने 

वर्धा नदीच्या पूर्व काठापर्यंत . 
पश्चिम :-सर्वेक्रमांक १२८ ९ च्या दक्षिण पश्चिम कोप -याजवळील 

वर्धा नदीच्या पुर्व काठाने पुढे सर्वे क्रमांक १२८४ च्या 

वायव्य कोप- यापर्यंत . 
उत्तर : - श्री . शेख मुस्तफा अंसारी यांचे घरापासुन पुर्वेकडे 

सर्वासाधारण 
न.प. रस्त्याने पुर्वेकडे श्री . ज्ञानेश्वर अकर्ते यांचे घरापर्यंत 
व पुढे उत्तरेकडे अल्पसंख्यांक हॉल च्या मागिल न.प. 
रस्त्यापर्यंत व पुढे पुर्वेकडे श्री . बंडु पराते यांचे घरापर्यंत . 


अ.ज.- ९ ६ 


.. 


प्रभाग क्र .१५ कस्तुरबा वार्ड संत ज्ञानेश्वर 
लोकसंख्या 

न.प. उद्यान 
एकूण- ४३७ 
अ.जा.- ०० 


अ.ज.-०७ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च १४ , २०२०/ फाल्गुन २४ , शके १ ९ ४१ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


: 


पूर्व : श्री . बंडू पराते यांचे घरापासून दक्षिणेकडे श्री.खेमराज 

पराते यांचे घरापर्यंत प पुढे दक्षिणेकडे श्री . रत्नाकर 
दारोकर यांचे घरापर्यंत व पुढे दक्षिणेकडे श्री . कदिर 
खान पठाण यांचे घरापर्यंत व पुढे पुर्वेकडे खाली 
जागेपर्यंत व पुढे दक्षिणेकडे श्री . लतिफ हबीब दिवाण 
यांचे घरापर्यंत व पुढे पश्चिमेकडे श्री . पांडुरंग बेले 
यांचे घरापर्यंत व पुढे दक्षिणेकडे सर्वे क्र . ११७४ च्या 

आग्नेय कोप - यापर्यंत . 
दक्षिण :- वार्ड क्रमांक ६ ची उत्तर व पूर्व सीमा व वार्ड क्रमांक ५ 

ची अंशतः उत्तर सीमा . 
पश्चिम :-श्री . अरुण नारायण देवते यांचे घराचे उत्तर - पश्चिम 

कोप-यापासून दक्षिणेकडे श्री रमेश पांडुरंग जैन यांचे 
घरासमोरील रोड नंतर श्री गजानन तुळशीराम सुभानचे 
घरापासून पश्चिमेकडे श्री . गुलाबनबी दिवाण यांचे 
घरापासून दक्षिणकडे श्री . साहेबराव दुईजोड यांचा 
घरासमोरील रोडने पश्चिमेकडे मोवाड - जलालखेडा राज्य 

मार्गापासून दक्षिणेकडे वार्ड क्रमांक ६ चे सीमेपर्यंत . 
उत्तर : - श्रीमती शेवंताबाई घोरसे यांचे घरासमोरील रोड ओलांडून 

पश्चिमेकडे श्री . मारोती मोहकर यांचे घराचे उत्तर 
पश्चिम कोप -यापासून दक्षिणेकडे श्री . बाबुराव दुहीजोड 
यांचे घरासमोरील रोडने पश्चिमेकडे मोवाड- जलालखेडा 

राज्य मार्गापर्यंत . 
पूर्व वार्ड क्रमांक १७ ची पश्चिम सीमेपासून उत्तरेकडे श्रीमती 

शेवंताबाई घोरसे यांचे घरापर्यत . 
दक्षिण : - वार्ड क्रमांक ७ ची अंशतः उत्तर सीमा व वार्ड क्रमांक 

१५ ची अंशतः पश्चिम व उत्तर सीमा . 
पश्चिम :-श्री. राजेश लोखंडे यांचेकिराणा दुकानाचे पश्चिमेकडे 

असलेल्या मोवाड - जलालखेडा राज्य मार्गाने दक्षिणेकडे 

वार्ड क्रमांक ७ चे उत्तर सीमेपर्यंत . 
उत्तर : - खेळाचेमैदानाचे उत्तर - पश्चिम कोप- यापासून पश्चिमेकडे 

श्री . मारोतराव चव्हाण यांचे घराचे उत्तर - पश्चिम 
कोप -यापर्यंत . 


प्रभाग क्र .१६ शिवाजी वार्ड शिवाजी चौक 
लोकसंख्या 

परिसर 
एकूण- ४७६ 
अ.जा.- ० ९ 
अ.ज.- २०८ 


नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्ग 

( महिला) 


सर्वसाधारण 
( महिला) 


प्रभाग क्र .१७ कमला नेहरु न. प . जलकुंभ 
लोकसंख्या वार्ड शिव उमा मंगल 
एकूण- ५१३ 

कार्यालय परिसर 
अ.जा.- ०८ 


: 


अ.ज.- ३०३ 


पूर्व वार्ड क्रमांक १३ ची पश्चिम सीमा . 
दक्षिण :- वार्ड क्रमांक १५ ची उत्तर सीमा . 
पश्चिम :-श्री . मारोतराव चव्हाण यांचे घराचे उत्तर - पश्चिम 

कोप- यापासून दक्षिणेकडे सौ . मंदाबाई सुरेश धर्मे यांचे 
घराचे दक्षिणेकडील रोड ओलांडून वार्ड क्रमांक १५ चे 
उत्तर सीमेपर्यंत . 


नागपूर : 


रविंद्र ठाकरे , 
जिल्हाधिकारी , नागपूर . 


दिनांक १३ मार्च २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च १४ , २०२०/ फाल्गुन २४ , शके १ ९ ४१ 


९ 


HTT 9-34 (37841.) (71. f . 9.) 7.9. PT ., 37. $5.36 . 


. 


BY COLLECTOR 


In exercise of the powers conferred on me by Order shhich 479-2008-7.55.38-01-0 & , faigh 96-8-2008 of the State 
Election Commissioner, Maharashtra , the draft order fixing the number of seats to be elected and the extent of the 
wards into which the said Municipal area of the Municipal Councils to be divided and wards to be reserved for Scheduled 
Castes , Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens and Women (including Women belonging to the Scheduled 
Castes , Scheduled Tribes and the Backward Class of the Citizens ) as the case may be , as shown in the Schedule to 
the draft Order bearing 81-92-54454-9 -child -990-2020 , facich 8 HIT 2020 was published as required by the proviso to 
sub - section (1) of the Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships 
Act, 1965 for information of the residents of the Mowad Nagar Parishad . 

After carefully considering the objection received by me in respect of the said draft order. I, Ravindra Thakare , 
Collector of Nagpur district in exercise of the powers conferred on meby sub - section ( 1) ofSection 10 of the said Act, 
Hereby make the follwoing order namely : 


ORDER 


No. Desk -XII /Mun - 1 -WS -210-2020. 


Whereas, the Commissioner and Regional Director of MunicipalAdministration ,Nagpur Division , Nagpurby his 
Order 420 $ 4ich sh *57-98 (3)-qiſa -88-2020 , facich 99 HTC 7020 , issued under sub -section (2 ) of Section 10 of the 
Maharashtra MunicipalCouncil,Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ) has fixed for 
Mowad Nagar Parishad the number of Councilors to be elected and the Number of seats to be reserved for the Sched 
uled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens and Women ( including the number ofseats reserved for 
Women belonging to the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and the Backward Class of Citizens) as shown 
below 


( 1 ) The number of Councillors to be elected .. 


17 


(2 ) The number of seats to be reserved , 


08 


(a ) For the Scheduled Castes 


01 


( b ) For the Scheduled Tribes 


02 


( c ) For the Backward Class of Citizens 


05 


( 3 ) The totalnumber of seats to be reserved for Women (including the number 


09 


of seats to be reserved for Women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled 


Tribes and Backward Class ofCitizents ) . 


(4 ) Out of seats at SerialNo. ( 3 ), the number of seats reserved for Women belonging 


to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens 


3 


from amongst the seats reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes 


and Backward Class of Citizens as shown in item at serialnumber 2 (a ), (b ) and (c ) 


respectively , are as under : 


(a ) For the Scheduled Castes 


01 


(b ) For the Scheduled Tribes 


01 


(c ) For the Backward Class of Citizens 


03 


(5 ) Number of seats reserved for Women as General Category [Number of 


seats at Serial No. (3 ) Minusnumber of seats at Serial Number(4 )] 


04 


FT.-15-31-3 ( 9688 ). 


90 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च १४ , २०२० / फाल्गुन २४ , शके १९ ४१ 


2. Now , therefore , in exercise of the powers conferred on me. By Order No.MNP - 2004 -CR - 34 - W - 06 , Date 17th 
September 2004 , of the State Election Commissioner , Maharashtra read with sub -section ( 1) of Section 10 of the 
Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah.XL of 1965 ). 1, Ravindra 
Thakare the Collector ofNagpur District, hereby fixed the number and extent of the wards into which the said Municipal 
area shall be divided and specify the wards in which seats shall be reserved for the Scheduled Castes , Scheduled 
Tribes , the Backward Class of Citizens and Women ( including Women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled 
Tribes , the Backward Class of Citizens ) as the case may be, as shown in the Schedule to this order. 

3. This Order shall take effect for the purpose of thenext General Elections held immediately following the date 
of this Order 


SCHEDULE 


Boundaries Ward 


Ward 
No. 


Name of 
Ward 


Details of 

Ward 

(Mention 
Important Places/ 

Area / Etc. ) 


Whether seat is 
reserved and is so for 

whom 
( SC , ST, BCC , GEN , 
SC (W ), ST(W ), BCC ( W ), 
GEN (W ), as case may be 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


1 


Bajran 
Ward 


Backward Class of 
Citizens (Women ) 


Population 
Total-595 
SC - 26 
ST-37 


Sant Shri 
Jagnade Maharaj 
MC Garden and 
MC Primary 
SchoolNo. 2 


North From North -West side of Municipal 

Council boundary Survey No. 609 to 
North -East Corner of Survey Nos .611 , 
612 and 614 . 


East- From North -East Corner of Survey No. 

614 up to West limit of Survey No.614 
to 617 towards South then towards 
East for North -East Corner of Survey 
No. 1317 along with road near to 
Shri. Krushna Kshirsagar s house then 
towars South upto Mowad -Narkhed 
State Highway near to house of 
Shri. Mahadev Yadav Bende . 


South From Mowad -Narkhed State Highway 

at the house of Shri. Mahadev Yadav 
Bende towards West upto th house of 
Dr. Sanjay Solanki. 


West- From North -West Corner of Survey No. 

610 Boundary ofM.C.Mowad towards 
West along with West limit of Survey 
No.609 & 619 through GodhniPandhan 
road upto South -West Corner ofSur 
vey No.645 then towards East through 
South side of Survey No. 645 , upto the 
house of Smt. Kausalyabai Kisanlal 
Dharge then along with M. C. Road to 
wards South upto Mowad -Narkhed 
State Highway in front of Dr. Sanjay 
Solanki s house . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च १४ , २०२०/ फाल्गुन २४ , शके १ ९ ४१ 


99 


SCHEDULE - Contd . 


(1) 


( 2 ) 


( 3) 


(5 ) 


General 


2 

Rani Shitala Mata 
Population Durgavati Mandir and 
Total- 489 Ward MC Water 
SC - 32 

Reservoir 
ST -46 


(4 ) 
North From North limit of Survey No.666 along 

with Pradhan Road upto PWD s State 
Highway adjacent to Survey No. 715 . 


East Municipal Councill East boundry at 

Survey No. 715 . 


South With PWD s Road adjacent to Survey No. 

715 towords West upto Smt. Ashabai 
Maroti Bele s house . 


West- From PWD s Road adjacent to 

Smt. Ashabai Maroti Bele s house 
towards North upto South -East Corner of 
Survey No.659 through road. Then towards 
West- South limit of Survey No.659 upto 
South -West Corner, Then towards North 
upto M.C.boundary near Survey No.666 


General (Women ) 


3 
Population 
Total - 534 
SC - 116 
ST - 05 


Mahatma Sant Shree 

North Via Mowad -Narkhed State High -way 
Fule Savata Mandir , 

adjacent to Survey No. 807 towards East 
Ward Jagadamba 

upto East boundary of Ward No. 2 then 
Secondary 

upto Chopan Nala North - East Corner of 
School, Anjuman 

Survey No , 718 . 
Urdu School 

East Via Chopan Nala at East of M.C. bound 

ary Survey No. 718 towards South upto 
South -East Corner of Survey No. 878 . 


South From South -East Corner of Survey No. 

878 towards West along with South 
boundary of Survey Nos . 880 , 877 , 881 , 
873, 872 , 871, 870 , 859, 868 , 867 , 865 , 
862, 860, 858 , 847 , 838 , 835 , 834 upto 
the house ofMrs.Manjabai Shembekar. 


West- From Mowad -Narkhed State Highway to 

ward South along with West side of sur 
vey Nos. 807 , 78 , 79, 1326 , 832 via M.C. 
Road near Public Toilet upto the house of 
Savitribai Bagade then along with M.C. 
road towards upto the house of 
Shri Anand Kanire then upto the house 
of Shri. Vitthal Raghoba Jain then towards 
South upto the house of Mrs. Manjabai 
Shembekar. 


North— Near boundary ofWard No. 5 . 


General (Women ) 


4 
Population 
Total - 592 
SC - 51 
ST - 05 


Savitribai Mahatma Fule 

Fule Pathsanstha 
Ward 


East , Along with M. C. road at East of 

Shri . Raghunath Badghare s house 
towards South upto the house of 
Shri . Kandalkar. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च १४ , २०२०/ फाल्गुन २४ , शके १९ ४१ 


SCHEDULE — Contd . 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


(5 ) 


(4 ) 
South From from the house of Shri, Kandalakar 

towards West upto the house of 
Shri. Kisna Wadbuddhe . 


West From Mr. Kisna Wadbuddhe s house 

towards North via M.C. Road upto the 
house of Shri . Deoghare then towards 
East upto M.C. road infront of 
Mahatma Fule Co -Operative Society 
then towards North via M.C. Road upto 
limit of Ward No, 5 . 


Backward Class of 
Citizens (Women ) 


5 
Population 
Total -508 
SC - 199 
ST - 32 


Ambedkar Ramai MC Garden , North South limit ofWard No. 1 & 2 . 
Ward Lokshahir Annabhau 

East 
Sathe Sabhagruh , 

Via West Limit of Ward No. 3 upto 
Market Area,MC 

public toilet then upto M.C. Road 
Office . 

towards West then via M.C. Road 
towards North upto the house of 
Shri. Khadase then upto the end of 
West side ofWard No. 4 . 


South Municipal Council road atWest side of 

Municipal Council Complex A - 1 and 
B - 1 . 


West- Via Road at West of shopping Com 

plex C - 1 , towartds North via M.C. Road , 
upto Mowad -Narkhed Road near to 
Municipal Garden . 


Backward Class of 

Citizens 


6 Subhash- Chhatrapati Shivaji North Via South limit of Ward No. 5 and 4 
Population Chandra Maharaj playground , 

upto open space belongs to Municipal 
Total - 498 Ward Shri. VitthalMandir , 

Council. 
SC -03 

Shri Ram Mandir 
ST - 20 

East From open Space belongs to Munici 

pal Council via N.C. Road towards 
South upto the house of Ukandrao 
Kanire then towards East via West limit 
of Survey No. 17 towards South upto 
the house Shri. Narayan Dhandode . 


South- From the house Shri . Narayan 

Dhandode up the South -West Corner 
of Shri. Tulashiram Walurkar s house 
then towards North via M.C. Road upto 
the house of Shri. Arjun Dheple then 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च १४ , २०२० / फाल्गुन २४ , शके १९ ४१ 


१३ 


SCHEDULE - Contd . 


(1) 


(2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


towards West via M.C.Road upto South 
West corner ofMini Stadium . 


West From South -West Corner of Mini Sta 

dium via M.C. Road upto West limit of 
Ward No. 5 in front of Shri. VitthalMandir. 


7 


North Part South limit ofWard No. 6 . 


Scheduled Tribes 


Rajendra Maa Jeejau 
Ward MC . Garden 


East 


Population 
Total - 512 
SC - 02 
ST - 79 


From the house of Shri .HemrajHedaoo 
towards South via M.C. Road upto the 
House of Shri . Ukandrao Balpande . 


South From the house of Shri. Ukandrao 

Balpande towards West via M.C. Road 
upto the house of Smt. Mariyambai 
Sheikh . 


West From the house of Smt. Mariyambai 

Sheikh towards North upto the house of 
Smt. Battasabai Choube . 


Azad 
Ward 


8 
Population 

Total - 470 
SC - 19 
ST - 57 


Scheduled Tribes 

(Women ) 


MC . Primary 
SchoolNo. 1 
and MC . 
Gymnasium 


North From house of Shri Arun Deote towards 

East Via M.C. Road upto the West limit 
of Ward No. 7 . 


East 


Wast limit of Ward No. 7 . 


South From the house of Shri. Sanjay Guru 

then towards North from the house of 
Shri. Kamar Ali Sheikh upto the house 
of Shri. Ramu Patankar then towards 
West via M.C. Road upto Alpasankhank 
Hall then towards South upto the 
Road infront of the house of 
Shri. Dnyaneshwar Akarte then towards 
West via M.C. Road upto the house of 
Smt. Pusadkar at Jalalkheda Road . 


West From the house of Smt. Pusadkar to 

wards North upto North - East Corner of 
vacant plot belongs to Smt. Nilofar 
Anjum Ansar then towards East upto 
North -West Corner of the House of 
Smt. Rashidabi Gulam Nabi then 
towards East via M.C. Road upto the 


1.-5ch -37-8 ( 9C88 ) 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च १४ , २०२०/ फाल्गुन २४ , शके १९ ४१ 


SCHEDULE — Contd . 


(1) 


(2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


house of Shri. Rafik Sheikh , then 
towards North upto the house of 
Shri. Ramesh Deote . 


General (Women ) 


9 
Population 
Total - 570 
SC - 10 
ST - 15 


Shrikrishna Radhakrishna MC . 
Ward Garden and Bank 

of India Branch 


North North -West corner of the house of 

Shri. Marotrao Chavhan , towards East 
via M.C. Road upto the house of 
Shri.Waghe. 


East West limit of Ward No. 6 . 


South- From the house of Shri. Satpute , 

towards West via M.C. Road upto the 
house of Smt. Dharme. 


West From the house of Smt. Dharme, towards 

North via M.C. Road upto the house of 
Shri.Marotrao Chavhan . 


General 


10 
Population 
Total - 418 

SC - 00 
ST - 09 


Bhagat- G.B.M.C High SchoolNorth South side of Survey No.645 . 
singh Lokmanya Tila 

East From North - East corner of Survey No. 
Ward 

Library, Bus Stand, 
Fire Station Primary 

639 , towards South via West Limit of 
Health Center,MC . 

Police Outpost , Towards North by 
Water Supply Point. 

crossing Narkhed -Mowad State High 
way via M.C. Road upto the South -East 
Corner of Auditorium Hall . 


South From the South -East corner of Audito 

rium Hall towards West via M.C.Road , 
upto the house of Shri. Diwan ,then to 
wards North upto the house of 
Shri. Rajesh Kulwal, then towards West 
via M.C. Road upto Bus - Stand . 


West- From Bus-Stand , towards North upto 

Pandhurna T -Point then towards West 
upto GodhaniPandhan road , then to 
wards North via Godhani road upto the 


South side of Survey No. 645 . 


General 


11 
Population 
Total - 592 
SC . - 24 
ST. - 42 


Mahatma Dadaji Dhuniwale 
Gandhi Ashram 
Ward 


North From Shopping Complex of 

Shri. Khasare , towards East from M.C. 
Road upto the shop of Shri. Kohad . 


East 


From the shop of Shri. Kohad, towards 
South upto the house of Shri. Iqbal 
Diwan . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च १४ , २०२० / फाल्गुन २४ , शके १९ ४१ 


१५ 


SCHEDULE - Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3) 


(4 ) 


(5 ) 


South From upto the house of Shri. Iqbal 

Diwan , towards West upto the house 
of Shri. Pankaj Banait , then towards 
North from the house of 
Smt. Shewantabai Ghorse , towards 
West via M.C. Road upto vacant plot 
in front of the house of Shri. Maroti 
Mohakar, Then towards South via M.C. 
Road upto the house of Shri. Baburao 
Duhijod then towards West upto the 
plot of Shri.Manohar Banait . 


West- From the plot of Shri. Manohar Banait 

Towards North via Jalalkheda-Mowad 
Highway upto the Shopping Complex 
of Shri. Khasare . 


General 


12 
Population 
Total -512 
SC - 40 
ST - 24 


RaniLaxmi 

Bai 
Ward 


Hanuman 
Mandir 


North From the house of Shri. Rajesh 

Lokhande, towards East upto the 
house of Shri. Eknath Sonkusale , then 
towards North upto the house of 
Shri. Maroti Mohakar, then towards 
East upto the Ashram of Shri. Dadaji 
Dhuniwale . 


East 


From the Ashram of Dadaji Dhuniwale , 
towards South via M.C. Road upto the 
house of Shri. Bhagwat Kanjne. 


South From the house of Shri. Bhagwat 

Kanjne towards West upto the house 
of Shri. Kadir Sheikh , then towards 
South upto the house of 
Shri. Sonkusale , then towards West 
upto the Jalalkheda-Mowad State High 
way, Near the house of Smt. Kusumtai 
Nandanwar. 


West- From the house of Smt. Kusumtai 


Nandanwar, towards North , via 
Jalalkheda-Mowad State Highway upto 
the house of Shri . Rajesh Lokhande . 


9 & 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च १४ , २०२०/ फाल्गुन २४, शके १९ ४१ 


SCHEDULE — Contd . 


( 1 ) 


(2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


13 
Population 
Total - 554 
SC . - 16 
ST. - 46 


Chandika Hutatma Smarak North From the North -West Corner of Survey Backward Class of 
Ward and Chandika No. 1325 , towards East upto Survey No. 

Citizens 
Mata Mandir 

607 and RiverKolar. 


East 


Via River Kolar under the limit ofMunici 
pal Council , upto North limit of Ward 
No. 10 , then towards South via Godhani 
Pandhan Road , upto Narkhed -Mowad 
State Highway, then towards East upto 
Pandhurna T -Point, then towards South 
via Mowad - Jalalkheda State Highway upto 
Al- Quadir Masjid , then towards West upto 
Survey No. 1246 , then towards South via 
East end of Survey No. 1246 and 1256 , 
upto the road leading to Smashan Bhumi. 


South From South -East Corner of Survey No. 

1256 via Concrete Road leading to 
Smashan Bhumi upto the East Bank of 
RiverWardha . 


West- From the Sangam of Wardha Kolar River 

via East Bank of River Wardha towards 
North upto South -West Corner of Survey 
No. 50 , then towards North via Nala upto 
the North End of Survey No. 84. 


Indira 
Ward 


Indira Nagar 
Area 


Scheduled Castes 

(Women ) 


14 
Population 
Total - 507 

SC - 65 
ST - 96 


North From the Noth -West Corner of Survey No. 

1284 near the sangam ofWardha Kolar 
River towards East via Smashan Bhumi 
Road upto the South -West Corner of 
Survey No. 1307 , then towards North upto 
the house of Shri. Baburao Tikkas, then 
towards East via M.C. Road by crossing 
Mowad - Jalalkheda State Highway upto 
the house of Shri. Chandrashekhar 
Nandanwar. 


East 


From the house of Shri Chandrashekhar 
Nandanwar towards South via M. C. road 
upto the house of Shri . Rafiq Sheikh . Then 
towards West upto the house of 
Shri.Walurkar, then towards South upto 
the house of Shri Diwan , then towards 
West, upto theMowad - Jalalkheda Road 
In front of the house of Shri. Alone , then 
towards South via Jalalkheda -Mowad 
Road upto the South -East Corner of 
Survey No. 1273 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च १४ , २०२० / फाल्गुन २४ , शके १९ ४१ 


१७ 


SCHEDULE Contd . 


(1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


(4 ) 
South From the South -East corner of Survey 

No. 1273 via Pusla Road upto Survey No. 
1287 , then towards South by corssing Rail 
way Track upto East Bank of River Wardha 
via South Limit of Survey No. 1289 . 


West Via East Bank of River Wardha at South 

West Corner of Survey No. 1289 upto 
North -West Corner of Survey No. 1284. 


15 


General 


Kasturba Sant Shri 
Ward Dnyaneshwar 

MC Garden 


Population 
Total-437 
SC -00 
ST-07 


North From The house of Shri. Sheikh Mustafa 

Ansari towards East via M. C. road the 
House of Shri. Dnyaneshwar Akarte , then 
towards North upto the road at back side 
of Alpsankhyank Hall then towards East, 
upto the house of Shri . Bandu Parate . 


East 


From the house of Shri. Bandu Parate , 
towards South upto the house of 
Shri.Khemraj Parate , then towards South 
upto the house of Shri. Ratnakar Darokar, 
then Towards South , upto the house of 
Shri. Qadir Khan Pathan then towards East 
upto vacant plot then towards South upto 
the house of Shri. Latif Habib Diwan then 
towards West upto the house of 
Shri. Pandurang Bele then towards South 
upto the South - East Comer ofSurvey No. 1174 . 


South From the South -East Corner of Survey No. 

1174 , towards West upto the North -West 
Corner of Survey No. 1173 then towards 
South via Survey No. 1173 upto Jalakheda 
Mowad State Highway . 


West- From South Corner of Survey No. 1173 to 

wards North via Jalalkheda -Mowad State 
Highway upto the house of Shri .Mushtaq 
Ansari. 


Shivaji Shivaji 
Ward Chowk Area 


16 
Population 
Total-476 
SC -09 
ST -208 


North From the house of Shri . Ramesh Vishram Backward Class of 

Kohal towards East upto the house of Citizens (Women ) 
Baban Gharat. 


East 


From the house of Shri. Baban Gharat, 
towards South upto the Vacant plot in front 
of the house of Shri. Anandrao Gharat, then 
towards East upto the North - East Corner 


1. - 30-37-4 ( 9288 ) . 


9C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च १४ , २०२०/ फाल्गुन २४ , शके १ ९ ४१ 


SCHEDULE — Contd . 


(1) 


( 2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


of Survey No. 941. Then towards South 
via Pandhan Road upto the North - East 
Corner of Survey No. 1160 . 


South From the North - East Corner of Survey 

No. 1160 towardsWest, via Limit of Mu 
nicipal Coundil upto the South -West Cor 
ner of Survey No. 1170 , 1172 and 1171. 


West- From the South -West Corner of Survey 

No. 1171 towards North via Jalalkheda 
Mowad road upto the South Corner of 
Survey No. 1173 , then upto North -West 
corner of Survey No. 1172 then upto the 
South -West Corner of Survey No.1179 
then towards North upto the house of 
Shri.Mahadeo More then towards East 
upto the House of Shri. Gulamu Sheikh , 
then towards North upto the North -West 
Corner of Tatta Masjid , then towardsWest 
upto the House of Shri. Yakub 
Barudwales, then towards North upto from 
the house of Shri. Ramesh Vishram 


Kohal. 


General (Women ) 


17 
Population 
Total-513 
SC .- 08 
ST.303 


Kamala MC Water 
Nehru Reservoir 
Ward and Shiv -Uma 

Marriage 
Hall 


North From the North -West corner of Reserva 

tion No. 15 of DP of Muncipal Council 
Mowad towards East upto the house of 
Shri Lakshman Saryam , then towards 
South - Eastupto the South -West Corner 
of Survey No. 926 , then towards North 
upto the North -West Corner of Survey No. 
926 , then towards East via North side of 
Survey Nos.923 , 920,916 ,815 , 910 , 909, 
907,995 , 994 , 893 , 892 , 891,882 & 883, 
upto Chopan Nala at North -East Corner 
of Survey No. 884. 


East- From Chopan Nala at North -East Corner 

of Survey No. 884 , towards South via 
Nala under Survey Nos.885 , 1004 , 1006 , 
1007 , 1008 and 1009 , and by crossing 
Chopan Nala , Survey No. 1018 , then via 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च १४ , २०२० / फाल्गुन २४ , शके १९ ४१ 


१ ९ 


SCHEDULE — Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3) 


( 4 ) 


(5 ) 


Chopan Nala upto South -East Corner of 
Survey No.1302 , 1081, 1082 , 1083 , 786 , 
822 , 1090 , 1091, 1095 and 1303. 


South— From South -East Corner of Survey No. 

1303, towards West by corssing Railway 
track under Survey Nos . 1302, 1097 , 1098 , 
1099 , 1101, 1102, 1103, 1104 , 1117 , 1118 , 
1120 , 1121, 1122 , 1123 , 1124 , 1125 , 1126 , 
and 1135 , upto South -West Corner of 
Survey Nos . 1132 , 1133 , 735,1134 , 1135 , 
1136 , 1137 , 1138 , 1141 and 1159. 


3 


West- From South -West Corner of Survey 

No. 1159 , towards North Survey No.1198 
and 942 , then upto North -East corner of 
Survey No.955 , then towards West , 
Public Toilet Land then via MC Road to 
wards North upto the North -West Corner 
of Reservation No. 15 of DP ofMunicipal 
Council ,Mowad . 


Nagpur : 
Dated the 13th March 2020 . 


RAVINDRA THAKARE , 

Collector, 
Nagpur. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


